कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे महामंडळ, 
जळगाव यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 
या कालावधीकरीता मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०२/मोप्र-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४/१०/२०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.मुदत -०३१८/प्र.क्र. २०२/मोप्र-१, 
दिनांक ०५.०४.२०१८ 


२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र. धुपाप्रमंधु/आ-३/५३१३/सन २०१८, दिनांक २६.०९.२०१८. 


शासन निर्णय : 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे महामंडळ, जळगाव यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 


अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 


सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या २८ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते 


२८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-०३, मुख्य लेखाशिर्ष 


४७०१- मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, योजनातर्गत योजना, (१९०) सार्वजनिक 


क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, (सहा) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली 


अंशदान (संगणक संकेतांक ४७०१ एच पृ ७६-३)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक 


०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०२/मोप्र-१ 


us सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८१०२४१५३७०४९२२७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Vij d Digitally signed by Vijendra Prabhakar Palwanké 
hi ht 
yenara ao Feet yank तकात माही 
2.5.4.20=7cb5ce90d018bdc109ad48f37ca4a3b06b034737 
Prabhakar ७७0 nee! 
rialNt be 1525bd95a04e2d242 17 4f8dbc215ca8si 
17 bfb907686a9a6 2b37f3a74e5eb. 
Palwankar Prabhat Plank 
D 2018.10.24 15:42:44 +05'30' 
(वि.प्र.पाळवणकर) 
.प्र. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह - 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 


) 
) 
) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 
) 
) 
) 


AD 


AN 


(>. 


अर्थ-१ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (आ./प्रशि.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-१ (TST). 


o~ 


5 
द 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत -०३१८/प्र.क्र.२०२/मोप्र-१ 
विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र.मुदत- ०३१८/प्र.क्र.२०२/मोप्र-१, दिनांक : २४/१०/२०१८ चे सहपत्र 
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे महामंडळ, जळगाव यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे 
प्रकल्प मंडळ, धुळे अंतर्गत नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना मुदतवाढ कालावधी 
दिनांक : ०१/१०/२०१८ ते दिनांक : २८/०२/२०१९ 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१ | अधीक्षक अभियंता | १_| 
२ | उप अधीक्षक अभियंता १ 
३ | सहा.अभियंता श्रे-२/ कनिष्ठ अभियंता/ शाखा अभियंता ३ 
४ | मुख्य आरेखक १ 
५ | सहायक आरेखक १ 
६ | अधीक्षक a 
प्रथम लिपीक १ 
वरिष्ठ लिपीक ४ 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
१० | टंकलेखक 3 
११ | लघुलेखक (उ.श्रे.) १ 
१२ | संगणक 1 १__| 
१३ | नाईक १ 
१४ | चौकोदार १ 
१५ | वाहन चालक Pe 
१६ | शिपाई 3 
एकुण पदे २८ 
Vijendra ee 
Prabhakar On 
Palwankar i aan 
(वि.प्र.पालवणकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


